महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) विनियमन 
अधिनियम,२०१३ मधील कलम ३आणि महाराष्ट्र 
(कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे 
विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ४ मधील 
तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळामध्ये अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-०७२३/प्र.क्र. २१२/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ जुले, २०२३ 


वाचा:- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, दि.१२.०५.२०२१. 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांची दिनांक १५.०७.२०२२ रोजीची टिप्पणी. 
३. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/का.२९-अ, 
दि.२०.०७.२०२२. 
४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र.ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, दि.१०/०८/२०२२ 
. साआ/कक्ष-७/अर्थ-१/ऊ.नि.मं./अशासकीय सदस्य/नियुक्‍ती/९२०/२०२३, दि.११/०७/२०२३. 


षु 


ae 


प्रस्तावना :- 
संदर्भीय क्रमांक १ येथील दि. १२.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयन्वये महाराष्ट्र (कारखान्यांना 


पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ मधील मलम ३ आणि महाराष्ट्र 
(कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन,२०१६ मधील नियम ४ मधील तरतुदीनुसार 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. मात्र मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय विभागाच्या 
अंतर्गत असणारे सर्व उपक्रम/ महामंडळे/ मंडळे/ समित्या/प्राधिकरणे यावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
सर्व अशासकीय सदस्यांना PY रद्द करण्याबाबत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार दि.१०/०८/२०२२ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 


ऊस नियंत्रण मंडळावरील अशासकीय सदस्यांची पदे सद्य:स्थितीत Rat आहेत. ऊस नियंत्रण मंडळाच्या 
गाळप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी, गाळप हंगाम सुरु असताना तसेच गाळप हंगाम संपल्यावर अशा वर्षातून 


किमान ३ बैठका घेणे आवश्‍यक असते. त्याअनुषंगाने ऊस नियंत्रण मंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या 


नियुक्त्या करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

साखर आयुक्त, पुणे यांच्या संदर्भीय क्रमांक ५ येथील दि.११/०७/२०२३ च्या पत्रातील प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ 
मधीळ कलम ३ आणि महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन,२०१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२३/प्र.क्र. २१२/२५-स 


मधील नियम ४ मधील तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण 
मंडळावर सहकारी साखर कारखान्यावरील २ प्रतिनिधी खाजगी साखर कारखान्याचे २ प्रतिनिधी तसेच ५ 
शेतकरी प्रतिनिधी यांची सदस्य तथा अशासकीय सदस्य म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे.:- 


सहकारी साखर कारखान्याचे २ प्रतिनिधी । खाजगी साखर कारखान्याचे २ प्रतिनिधी 

१. श्री.प्रशांतराव प्रभाकर परिचारक,संचालक, | १.श्री. दामोदर हरिभाऊ नवपूते, संचालक, छत्रपती 

कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग संभाजी राजे साखर उद्योग, ता.जि.छत्रपती 

सहकारी साखर कारखाना लि.श्रीपुर ता. | संभाजीनगर. 

माळशिरस, जि.सोलापूर. 

२.श्री.कैलास तांबे, संचालक, पद्मश्री विठ्ठलराव 

विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, | २.श्री.आनंदराव राऊत, संचालक, मानस अँग्रो 

प्रवरानगर, अहमदनगर. इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. जि. नागपूर 
शोतकरी प्रतिनिधी सदस्य (५) 

१.श्री. सुहास पाटील, ता. माढा, जि. सोलापूर. 

२. श्री.सचिनकुमार शिवाजी नलवडे, ता.कराड, जि. सातारा. 

३.श्री.पृथ्वीराज साहेबराव जाचक, ता. इंदापूर, जि. पुणे. 

४.श्री. धनंजय किसनराव भोसले, औसा, जि. लातूर. 

५.श्री. योगेश माधवराव बर्ड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक. 


२. उपरोक्त नियुक्‍ती महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन 
अधिनियम, २०१३ मधील कलम 3 (४) (4) (६) व (७ मधील तरतुदीच्या आणि महाराष्ट्र (कारखान्यांना 
पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन,२०१६ मधील नियम ४ मधील तरतुदीच्या अधिन राहून 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०७१२१३०६२२७७०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHINGADE ANKUSH 
PANDURANG 


(अं.पां. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२३/प्र.क्र. २१२/२५-स 


मा. अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. सभापती, /उप सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. मंत्री (सर्व) मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, तथा अध्यक्ष ऊस नियंत्रण मंडळ, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव,(कृषि), कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

साखर आयुक्‍त, तथा सदस्य सचिव ऊस नियंत्रण मंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

श्री. कैलास तांबे, संचालक, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, प्रवरानगर, 
अहमदनगर. 

श्री.प्रशांतराव प्रभाकर परिचारक,संचालक, कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर 
कारखाना लि.श्रीपुर ता. माळशिरस, जि.सोलापूर 

श्री. दामोदर हरिभाऊ नवपूते, संचालक, छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर. 
श्री. आनंदराव राऊत, संचालक, मानस अँग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. जि. नागपूर. 

श्री. सुहास पाटील, ता. माढा, जि. सोलापूर. 

श्री.सचिनकुमार शिवाजी नलवडे, ता.कराड, जि. सातारा. 

श्री.पृथ्वीराज साहेबराव जाचक, ता. इंदापूर, जि. पुणे. 

श्री. धनंजय किसनराव भोसले, औसा, जि. लातूर. 

श्री. योगेश माधवराव बर्डे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक. 

(साखर आयुक्त, पुणे तथा सदस्य सचिव, ऊस नियंत्रण मंडळ यांचे मार्फत) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२,मुंबई, नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, या आदेझाची प्रत त्यांनी राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना 
पाठवावी. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 
वित्त विभाग, व्यय-२/कराधान-३/ अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१२ 
सहसचिव/उपसचिव/ अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडसंग्रह (२५-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


